पुणे जिल्हा नियोजन समितीवर 


विशेष निमंत्रितांच्या नियुक्तीबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
नियोजन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : डिएपी-२०१७ /प्र.क्र.१६५/का.१४८१ अ, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक : ०३ ऑगस्ट, २०१८ 


पहा:- 9) महाराष्ट्र जिल्हा नियोजन समिती (रचना व कामे) अधिनियम १९९८ 
२) महाराष्ट्र जिल्हा नियोजन समिती (रचना व कामे) (सुधारणा) अधिनियम २००० 
३) शासन निर्णय,क्र.डिएपी१०१५/प्र.क्र.२७०/का.१४८१,दि.९ ऑक्टोबर,२०१७ 
४) जिल्हाधिकारी तथा सदस्य सचिव, जिल्हा नियोजन समिती, पुणे यांचे पत्र 
क्र.जिनिसपु/नि-६/विनिसनि/२०१८-१९/२३६२, दि.१३/०६/२०१८. 


शासन निर्णय :- 


“महाराष्ट्र जिल्हा नियोजन समिती (रचना व कामे) (सुधारणा) अधिनियम, क्रमांक 
३०/२०००” मधील कलम 3 चा पोटकलम (3) (चार)(फ) येथील तरतूदीनुसार संदर्भाकित शासन 
निर्णय क्र डिएपी १०१५/प्र.क्र.२७०/का.१४८१,दि. ९ ऑक्टोबर,२०१७ अन्वये श्री.रमेश रामचंद्र 
इंगळे यांची विशेष निमंत्रित म्हणून पुणे जिल्हा नियोजन समितीवर नियुक्‍ती करण्यात आली होती. 
तथापि आता जिल्हाधिकारी तथा सदस्य सचिव, जिल्हा नियोजन समिती, पुणे यांच्या संदर्भाकित 
दि.१३ जून,२०१८ च्या पत्रान्वये प्राप्त प्रस्तावानुसार श्री.रमेश रामचंद्र इंगळे यांच्याऐवजी खाली 
दर्शविल्याप्रमाणे जिल्हा नियोजनाचा अनुभव असलेल्या व सामान्यपणे जिल्हा नियोजन 
समितीच्या क्षेत्रातील निवासी असलेल्या श्री. कुंडलिक दत्तोबा जगताप यांची “विशेष निमंत्रित” 
म्हणून पुणे जिल्ह्याच्या जिल्हा नियोजन समितीवर नियुक्‍ती करण्यास शासनाची मान्यता देण्यात 
येत आहे. 


अ.क्र fears निमंत्रितांचे नाव पत्ता 
प्न श्री. कुंडलिक दत्तोबा जगताप रा.सासवड,(ताथेवाडी), 
ता.पुरंदर, जि.पुणे 


२. जिल्हाधिकारी व सदस्य सचिव, जिल्हा नियोजन समिती, पुणे यांनी उपरोक्‍त आदेडा सर्व 


संबंधितांच्या निदर्शनास आणावेत. 


३. जिल्हा नियोजन समिती पुणे या समितीवर, वर नमुद “विशेष निमंत्रित” यांच्या नियुक्‍ती 
शासनाचे पुढील आदेश होईपर्यंत किंवा त्यांची नियुक्‍ती रद्द होईपर्यंत या पैकी जे अगोदर घडेल, 
तो पर्यंत अबाधित राहील. 


शासन निर्णय क्रमांकः डिएपी-२०१७/प्र.क्र.१६५ /का.१४८१ अ 


Os हा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून, त्याचा संगणक संकेतांक २०१८०८०३१७०५४१३११६ असा आहे. 


हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने 


प्रति, 


Cc WwW A -5 


qo. 
V4: 
१२. 
१३. 
१४. 


Digi 
DN: 


Asmita Prakash 
Gawade 


Date 


(31.0. Tas) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 


मा. राज्यपाल यांचे सचिव, 

मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, 

मा. मंत्री नियोजन) यांचे खाजगी सचिव, 

मा.राज्यमंत्री (नियोजन) यांचे खाजगी सचिव 

मा. पालकमंत्री तथा अध्यक्ष, जिल्हा नियोजन समिती, पुणे यांचे खाजगी सचिव 
मा. मुख्य सचिव, मंत्रालय. 

विभागीय आयुक्त, पुणे विभाग,पुणे. 

जिल्हाधिकारी व सदस्य सचिव, जिल्हा नियोजन समिती, पुणे. 

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, पुणे. 

उप आयुक्‍त (नियोजन), विभागीय आयुक्तांचे कार्यालय, पुणे विभाग,पुणे. 
जिल्हा नियोजन अधिकारी, जिल्हा नियोजन समिती, जिल्हाधिकारी, पुणे 
महालेखापाल, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर, 

जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे 

निवड नस्ती, का-१४८१ अ, नियोजन विभाग. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


